शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील 
अध्यापकांना गुणवत्ता दर्जा सुधार 
योजनेंतर्गत उच्च शिक्षणाकरीता 
प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक:-प्रतिनि-२०२१/प्र.क्र.(५७/२१)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार इमारत,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० जुले, २०२१. 
संदर्भ- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्रमांक-प्रतिनि-३५२०/ प्र.क्र .(९९/२०)/तांशि-७, 
दि.२४/०२/२०२१ 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/झास.अभि-क्युआयपी/२०२१-२२/ 
२०४, दि.२६/०३/२०२१ 
शासन आदेशा:- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये गुणवत्ता दर्जा सुधार योजेनेंतर्गत शासकीय 
अभियांत्रिकी/औषधनिर्माणशासत्र महाविद्यालये, शासकीय तंत्रनिकेतने व saree अनुदानित 
अभियांत्रिकी महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना उच्च शिक्षणाकरीता प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यासाठी 
सुधारीत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सुचनांनुसार अध्यापकांना 
पीएच.डी अभ्यासक्रमाकरीता प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यासाठीची पात्रता, प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी 
उमेदवारांस प्रवेशा मिळालेल्या संस्थांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. 


२. सदरच्या पात्रता/निकष व प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन व संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या स्तरावर 
गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीस अनुलक्षून, खालील स्तंभ ४ येथील संस्थेत 
पीएच.डी अभ्यासक्रमाकरीता निवड झालेल्या खालील अध्यापकांना सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून 
०३ वर्षांच्या कालावधीसाठी गुणवत्ता दर्जा सुधार योजेनेंतर्गत प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यास शासनाची मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


अ. अध्यापकाचे नाव व पदनाम कार्यरत संस्था पी.एच.डी. अभ्यासक्रमाकरीता 
क्र. निवड झालेल्या संस्थेचे नाव 
a | २ ३ 8 

श्री. मेघराज सुधाकर मोरे, शासकोय अभियांत्रिकौ | मालवीय नानल इन्स्टिट्युट ऑफ 
धा . | सहायक प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी | महाविद्यालय, औरंगाबाद COSTS, TAIN 

श्रीमती तृप्ती ना. HIST array अभियांत्रिकौ । जाधवपूर विद्यापीठ, कोलकाता. 
२. | सहायक प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी. महाविद्यालय,नागपूर 


३. संबंधित अध्यापकांना प्रतिनियुक्‍तीसाठी कार्यमुक्त करण्यापूर्वी संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयामधील अ.क्र. १()(९) नुसार अध्यापकांकडून हमीपत्र घेण्याची दक्षता संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२०२१/प्र.क्र.(५७/२१)/तांशि-१ 


घ्यावी. सदर अध्यापकांना संस्थेतून कार्यमुक्त केल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी 
सुरु होईल. 


४. संबंधित अध्यापकांना संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयामधीळ अ.क्र. १()(9 ते (१४ येथील 
अटी व शर्ती लागू राहतील. 

५. संबंधित अध्यापकांनी पीएच.डी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयामधील अ.क्र.४ येथे नमूद “अपेक्षित उपक्रम” या शीर्षाखाली नमूद उपक्रम/जबाबदा-या पूर्ण करणे 
MRAP आहे. सदर जबाबदा-या पूर्ण केल्या आहेत किंवा कसे याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल प्रतिवर्षी संबंधित 
अध्यापकांनी स्वयं मूल्यनिर्धारण अहवालासोबत जोडणे आवऱ्यक राहील व त्याची नोंद सदर अहवालात 
प्रतिवर्षी घेतळी जाईल. 

६. असे प्रमाणित करण्यांत येते की, उपरोक्‍त अध्यापकांना गुणवत्ता दर्जा सुधार कार्यक्रमानुसार 
पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले नसते तर, वरील अभ्यासक्रमाच्या काळात 
ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहीले असते. 

७. सदर आदेश सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७३०१२०२०७७९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Sameer Laxman 0000 cee 


5.4.20=e6ab4a357b0e2247b4328b5745f509bf1 bf0bd20c865128a0 


18421¢354bdd 


INumber=6ee64cf9b42881 125¢3715a5db341b5827c5743c728bc 
h e re 85f04bb7 1ff8fc154d6, cn=! ‘Sameer Laxman Dhere 


Date: 2021.07.30 12:10:06 +05'30' 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: - 

संबंधित अध्यापक (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
प्रत:- 
मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहसंचालक,तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद/नागपूर. 
प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय ,औरंगाबाद/नागपूर . 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नागपूर. 
निवड नस्ती/तांशि-१. 


AI -0 


oe oe 


पृष्ठ २ पैकी २ 


